RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

विभागीय पुरवणी 


असाधारण भाग 


एक - कोकण 


वर्ष ६ , अंक ३ ] 


मंगळवार , जानेवारी १४ , २०२० / पौष २४ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 


अधिसूचना 


भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


. 


प्रकरण क्रमांक उपजिभूक्र . ४ / भूसं / एलएक्यू / एसआर-२७२ / मुउंजि / २०१८. - भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) च्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून क्रमांक उपजिभूक्र . ४ / भूसं / एलएक्यू / एसआर-२७२ / 
मुंउजि / २०१८ , दिनांक १८ जून , २०१९ ( एलएक्यू / एसआर-२७२ ) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले 

आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीच्या अनुसूची मध्ये ( जमिनीचे वर्णन ) अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या “ ३५.०० मी . रुंद विहित रस्ता ” या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला 
आहे .) आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


• 


ज्याअर्थी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त संपादन संस्था ” असा केला आहे.) प्रस्तावित केलेल्या व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११(१) अन्वये अधिसूचित केलेल्या ३०३.०० चौ.मी. या क्षेत्राचे उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन करण्याचे कळविले 


आहे ; 


ज्याअर्थी, मौजे गोरेगाव (प.), तालुका बोरीवली येथील ३०३.०० चौ . मी . क्षेत्र असलेली न.भू.क्र . ६०/६ ( भाग ) ही जमीन उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री झाली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम १९ 
च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, संपादनाखाली जमिनीवरील सदर विहित रस्ता रेषेप्रमाणे रस्ता विकसित होऊन सदर रस्त्यावर मृणालताई गोरे उड्डाणपुलाचे 
बांधकाम पूर्ण झाले असल्याचे उक्त संपादन संस्थेने कळविले आहे ; 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ३-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १४, २०२० /पौष २४ , 


शके १ ९ ४१ 


. 


. 


त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये मा . जिल्हाधिकारी , मुंबई 
उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की, गोरेगाव (पू.), तालुका बोरीवली येथील ३०३.०० चौ.मी. क्षेत्र असलेली न.भू.क्र . ६०/६ ( भाग) जमीन उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे आणि उक्त अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, 
उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्र . ४, मुंबई उपनगर जिल्हा, प्रशासकीय इमारत, ९ 
वा मजला, शासकीय वसाहत, वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची 
मौजे गोरेगाव 

जिल्हा मुंबई उपनगर 


तालुका बोरीवली 


अ.क्र . 


न.भू.क्र . 


संपादनाखालील जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


६०/६ ( भाग) 


३०३.०० 


" 


सार्वजनिक प्रयोजन .. 


“ 


३५.०० मी . रुंद विहित रस्ता 


या प्रयोजनासाठी भूसंपादन . 


मिलिंद बोरीकर , 
जिल्हाधिकारी , 


मुंबई , 
दिनांक १० जानेवारी २०२० . 


मुंबई उपनगर जिल्हा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १४, २०२०/ पौष २४, शके १९ ४१ 


3 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARANCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 

Act, 2013 


Whereas, Case No. DCLA4 /L.A./LAQ /SR - 272 /M.S.D./2018. — Under the Right to Fair Compensation 
and Transparancy in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), (hereinafter 
referred to as “ the said Acquisition Act ") the notification under section 11 sub -section ( 1) was notified No. 
D.C.L.A.4 /L.A /LAQ /SR - 272/M.S.D./ 2018 (LAQ /Sr- 272 ) on 18th June 2019 , that the land described in schedule 
hereto (Details of land) are needed or likely to be needed for the public purpose of “ 35 Meters prescribed Road 
Line ” (hereinafter referred as “ the said Public Purpose ") ; 

Whereas , 303.00 sq . mt. area proposed by Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter 
referred to as “ the said acquiring body ") and notified under section 11 ( 1) of the said act now the said 
acquiring body has intimated to acquire ; 

Whereas, the Collector, Mumbai Suburban District is satisfied that land bearing C.T.S , No.60/6 (pt) 
admeasuring area 303.00 sq .mt. of Village Goregaon (W.), Taluka Borivali is needed for the said public 
purpose and therefore under section 19 ( 1) of the said Acquisition Act declares that the land is needed for 
said public purpose ; 

And Whereas , as per said Road Line road has been developed and construction of MrunaltaiGore 
Flyover is completed now as informed by said acquiring body ; 

Therefore , in exercise of the delegated powers under sub - section ( 1) of section 19 of the said Land 
Acquisition Act, 2013. The Collector, Mumbai Suburban District, hereby declares that the land bearing 
C.T.S. No. 60/6 (pt) admeasuring area 303.00 sq .mt. of Village Malad , Taluka Borivali is needed for the 
said public purpose and under clause ( g) of section 3 of the said Acquisition Act, 2013 , the Collector being 
the appropriate Government is pleased to designate Dy. Collector (Land Acquisition ) No. 4 , Mumbai 
Suburban District, Administrative Building , 9th Floor , Government Colony , Bandra (East ) , 
Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said Act. 

Schedule 
Village Goregaon , Taluka Borivali, District Mumbai Suburban 
Sr. No. 

C.T.S. No. 

Approximate Area of Required Land (Sq. Mt. ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1 . 60/6 (pt.) 

303.00 


Public Purpose : Acquisition for the purpose of “ 35 Meters Prescribed Road Line ”. 


MILIND BORIKAR , 


Mumbai, 


Collector , 


Dated 10th January 2020 . 


Mumbai Suburban District. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


